एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक 
पोषण आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी 
वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२२/प्र.क्र.७५/का-५ 
नविन प्रशासन भवन,तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- महिला व बाळ विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : एबावि-२०२२/प्र.क्र.७५/का-५, दि. २७.५.२०२२, 
दि.२६.०८.२०२२ , दि.१७.१०.२०२२, दि.१३.१२.२०२२ व दि.२३.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “पुरक पोषण आहार" या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR वितरण करण्यात येते. एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार” या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० 
प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “पुरक पोषण आहार" 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिऱ्यासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (2) मधील 
ळेखाशिर्ष/उद्दिष्टांकरीता रकाना क्र. (५) प्रमाणे एकूण रु. ४६६.४७ कोटी (अक्षरी Saat सहासष्ट कोटी सत्तेचाळीस 
लाख) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र प्रधान/लेखाशिर्ष/संगणक सांकेतांक/उद्दिष्ट विद्यमान यापुर्वी वितरीत । या आदेशान्वये 
तरतूद करण्यात आलेला वितरीत 
सन २०२२-२३ निधी करण्यात येत 
असलेला निधी 
२ ३ re ५ 


२२३६,पोषण आहार 

०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 

(०८)(०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च ), 
(केंद्र हिस्सा 40%) (कार्यक्रम) २२३६ १९२७ 


१९, आहार खर्च ७३६.९७५ ७३६.९७५ शिश 


३१- सहा.अनुदाने (वेतनेतर) २९७.२३५ ६४.०० २३३.२३५ 


शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२२/प्र.क्र.७५/का-५ 
२. | २२३६,पोषण आहार, 
०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 
१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८)(०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना(आहार खर्च ), 
(राज्य हिस्सा ५०%) (कार्यक्रम) २२३६ १९३६ 
१९, आहार खर्च ७३६.९७५ ७३६.९७५ (i 
39- सहा.अनुदाने (वेतनेतर) २९७.२३५ ६४.०० २३३.२३५ 

एकूण २०६८.४२ १६०१.९५ ४६६.४७० 


2. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी पुरक पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत सर्व 
लाभार्थ्यांचे आधार लिंक करण्याची कार्यवाही तात्काळ पुर्ण करावी. 
३. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६/२०२३, का- १४७२, दि.२३.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.११८/व्यय-६, दि.२९.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२८२०५९२४२७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
V | L A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
००७५8५६२११ ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, 


postalCade=400032, st=Maharashtra, 
004082. 


RAMDAS 


THAKUR ete 
(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


16037, 
erialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B4 
| SAEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468 


cn=VILAS RAMDAS THAKUR 
९: 2023.04.06 17:01:39 +05'30" 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

३. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


